सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्‍यातील 


इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० जून, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/६८६१/२०१७ दि. ०४/१२/२०१७. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१५७६/२०१७ दि. २०/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा 
जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील बोपेगांव - विठ्ठलवाडी - केंजळ - चांदक - चोराचीवाडी रस्ता (इतर जिल्हा 
मार्ग-४१) हा इतर जिल्हा मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जो्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
aulad करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सातारा यांची मागणी विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहे. 


दर्जान्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक लांबी नंतरचा 
(कि.मी. क्रमांक 
बोपेगांव - विठ्ठलवाडी - केंजळ - चांदक इतर | (०/०० ते १५/०५० १५.०५० | प्रमुख 
- चोराचीवाडी रस्ता. जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग मार्ग-७० 
४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत 94.040 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१३०.९४०-- १५.०५०) म्हणजेच 
२१४५.९९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १५.०५० ने घट होवून एकूण लांबी (२२९२.१३० - 
१५.०५० म्हणजेच २२७७.०८० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६२१११२३०६५०१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


P h t Digitally signed by Prashant Vinayakrao 
ati 
ra 5 1 वे n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
. ou=Public Works Department, 
V | n a ya k fa 0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d5 
. 26143e814db5f8c505422af66a56283 1453 
P a t | | 7९, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.06.21 11:28:10 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


“०? (२ (5. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


